आयुक्‍त कार्यालयातील विकास कक्षाचे 
बळकटीकरण करण्यासाठी निर्माण करण्यात 
आलेली उप आयुक्‍त व सहायक आयुक्‍त 
आणि अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी 


अधिकाऱ्यांची अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, 
मंत्रालय, बांधकाम भवन, 24, ASI पथ, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, 
दिनांक :-१६ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०९६/प्र.क्र.२०५२/१०, दिनांक 
१६.१०.१९९९, 
२. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे ११/२०००/प्र.क्र.३३०९/ आस्था- 
३, दिनांक ३१ जानेवारी, २००३, दिनांक ५ मे, २००३, दिनांक १८ सप्टेंबर, २००३ व दिनांक ८ 
एप्रिल, २००४, 


३. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे ११/२०००/प्र.क्र.३३१७/आस्था-३, 
दिनांक ७ मे, २००४, 

४. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०/२००५/प्र.क्र.६१/आस्था-३, 
दिनांक १० मार्च, २००५, दिनांक ६ मार्च, २००६ व दिनांक २ जून २००६ चे शुध्दीपत्रक, 

५. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०/२००७/प्र.क्र.१९/आस्था-३, 
दिनांक १५ मार्च, २००७, 

६. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०/२००८/प्र.क्र.३८/आस्था-३, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २००८, 


७. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/२००९/प्र.क्र.३४/आस्था-३, दिनांक ९ 
फेब्रुवारी, २००९, 


८. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/२०१०/प्र.क्र.५५/आस्था-३, दिनांक ४ मार्च, 
2090, 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३ 


र्‌. 


qo. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


२२. 
२३. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/२०१०/प्र.क्र.३४७/आस्था-३, दिनांक 3 मार्च, 
२०११, 

area निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०/प्र.क्र.४२/२०१२/आस्था-३, दिनांक १३ 
फेब्रुवारी, २०१२, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१२/प्र.क्र.२१/२०१३/आस्था-३, दिनांक १८ 
जानेवारी, २०१३, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१ ४/प्र.क्र.3६/२०१ ४/आस्था-३, दिनांक २० 
फेब्रुवारी, २०१ ४, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१४/प्र.क्र.१९२/२०१४/आस्था-३, दिनांक 93 
ऑगस्ट, २०१४, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१४/प्र.क्र.३२९/२०१४/आस्था-३, दिनांक १६ 
जानेवारी, २०१ ५, 


area निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे १०१६/प्र.क्र.४५/२०१६/आस्था-३, दिनांक १६ 
फेब्रुवारी, २०१६, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१ ७, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०१ ८/प्र.क्र.७४/२०१ ८/आस्था-३, दिनांक २६ मार्च, 
२०१८, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०१८, 


area निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०१९/प्र.क्र.५१/२०१९/आस्था-३, दिनांक २८ मार्च, 
२०१९, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय क्रमांक : मविसे १०१९/प्र.क्र.५१/२०१९/आस्था-३,दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१९ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२० 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २७ 
फेब्रुवारी,२०२०, 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२०, 


area निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक १४ 
सप्टेंबर, २०२०, 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३ 


२४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१, 


२५ शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक २६ 
फेब्रुवारी, २०२१, 


२६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक १० ऑगस्ट, २०२१, 


२७. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३, दिनांक 22 
सप्टेंबर, २०२१, 


२८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, पदनि २०१६/ प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२, 


area निर्णय :- 


विभागीय आयुक्‍त कार्यालयातील विकास कक्षाचे बळकटीकरण करण्याकरीता निर्माण करण्यात 
आलेली व खालील तक्त्यात दर्शविलेली पदे दिनांक ०१.०३.२०२२ पासून दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंतच्या 
कालावधीकरीता पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदाचे नाव विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे नाव व पदांची संख्या एकूण 
| a | २ ३ | 8 | 
कोकण | नाशिक | पुणे | औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर 
३(अ) | ३(ब) | ३(क) | ३(ड) ३(इ) ३(ई) 
१ | उपआयुक्त १ शि १ शि १ १ ६ 
(आस्थापना) 
२) | उपआयुक्त | शि १ धि १ | ६ 
(विकास) 
३) । सहायक शि गि १ वित १ गि ६ 
आयुकक्‍्त(तपासणी) 
४ | सहायक आयुक्त 1 १ १ १ १ १ ६ 
(चौकशी) 
एकूण ४... ४. ४ ४... ४. ee 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३ 


२. वरील सर्व अस्थायी पदावरील खर्च “अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्ष-२०५३, जिल्हा प्रशासन १०१ 


आयुक्त (२) जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या प्रशासन (२०५३०६०९)” या लेखाशीर्षाखाली दाखविण्यात 


यावा व तो सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षासाठी तरतुद केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. तसेच, प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या ३४ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 


अधिकाऱ्यांची (प्रत्येकी १ याप्रमाणे) पदे दिनांक 09.03.2022 पासून दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंतच्या 


कालावधीकरीता पुढे चाळू ठेवण्यासाठी या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. या अस्थायी 


पदांवरील खर्च “अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्ष-२०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा आस्थापना (१) जिल्हा 


परिषदा व पंचायत समित्या प्रशासन (20430499)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व तो सन 


२०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षासाठी तरतूद केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या 


अधीनतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२२०३१६१७११४२०८२० असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. VASANT GOPAL MANE 


R VA A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

e ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d895943ab6dff272f2ec1bd19f802a1f6 


a13602188e1b451ba8e7b4359630a60, 
pseudonym=999F7A73B01EC277FB3617082F8F 
D2105799C4CB, 
serialNumber=C621B4190E31904B3DEA97E81C 


MANE = ee 
(डॉ. वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे १०२०/प्र.क्र.४४/२०२०/आस्था-३ 


AD 


) प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, 

) विभागीय आयुक्‍त, कोकण, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद, 
) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

) सर्व जिल्हाधिकारी, 
) 

) 

) 

) 


AN 


9८ 


o~ 


4 

सर्व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाचे अध्यक्ष, 

महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई व नागपूर, 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा, नवी मुंबई (वाशी) 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

१०)सर्व कोषागार अधिकारी, 

११) का.क्र. अर्थ-३, अर्थ-१६, व्यय-१५, वित्त विभाग, 

१२) का.क्र. आस्था-२, आस्था-४, आस्था-८, वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८ व वित्त-९, ग्राम 
विकास विभाग, 

१३) निवड नस्ती, का.क्र. आस्था 3, 


xn 


9 


(९ 


vo 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


